“राष्ट्रीय बांबू अभियान” (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्ग सन २०१८-१९ 
मधील अखर्चित निधी व सन २०२०-२१ मधील केंद्र 
हिस्सापैकी प्रथम हप्त्याचा केंद्र हिस्सा व त्यासमरुप 
राज्य हिस्साचा निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.बांबूसा-२०२१/प्र.क्र.२०/फ-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ मार्च, २०२१ 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिळ, २०२० 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२० 
३. भारत सरकार, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एफ-३- 
२/२०१९- एनबीएम(७१२०१), दिनांक २१.०८.२०२० 
४. भारत सरकार, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एफ-९- 
१/२०१९- एनबीएम(७9००९१), दिनांक ०१.१०.२०२० 
५. भारत सरकार, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एफ-४४- 
४३/२०१८- एनबीएम (भाग-१) (एफटीएस ८२८५२), दिनांक २७.०८.२०२० 
६. भारत सरकार, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.एफ-४४- 
४३/२०१८- एनबीएम (भाग-१) (८२८५२), दिनांक २८.०८.२०२० 
७. प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष- १/सी/यो/९8॥//प्र.क्र.१५/१९-२०/८९/२०-२१, दिनांक २५.०१.२०२१ 
८. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी- 
२०२०/प्र.क्र.४१/अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक 23.03.2029 


प्रस्तावना :- 

सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय बांबू अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) अनुसूचित जाती 
उपयोजनेअंतर्गत लेखाशिर्ष (२४०६-ए८३७) (जुना २४०६-ए६१२) ३३- अर्थसहाय्य (केंद्र हिस्सा ६०% 
रु.६६०.०० लक्ष) व लेखाशिर्ष (२४०६-ए९५३) (जुना २४०६-ए६२१) ३३-अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा ४०% 
रु.४४०.०० लक्ष) नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पीत आहे. 
०२. राष्ट्रीय बांबू अभियानाची अंमलबजावणी करणेकरिता महाराष्ट्र राज्यासाठी सन २०२०-२१ 
करिता सर्वसाधारण घटक, अनुसूचित जाती व जनजाती घटक मिळून रु.१३५५.२८ लक्षच्या वार्षिक 
कृती आराखडयास केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.३ दिनांक २१.०८.२०२० च्या पत्रान्वये मंजूरी प्रदान केली 
आहे. त्यानुसार केंद्र हिस्सा ६०% प्रमाणे रु.८१३.१७ लक्ष तर राज्य हिस्सा ४०% प्रमाणे रु.५४२.११ 
लक्ष इतका आहे. मंजूर कृती आराखडयाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.४ दिनांक ०१.१०.२०२० 
च्या पत्रान्वये उक्त योजनेंतर्गत सन २०२०-२१ करिता केंद्र हिकऊ्यासाठी रु.८००.०० लक्ष निधी मंजूर 


शासन निर्णय क्रमांकः बांबुसा-२०२१/प्र.क्र.२०/फ-९ 


केला आहे. तसेच केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.५, दिनांक २७.०८.२०२० पत्रान्वये उक्त योजनेंतर्गत सन 
२०१८-१९ मध्ये केंद्र हिळ्यासाठी मुक्‍त केलेला तसेच अखर्चित असलेला निधी रु.१२१.६५ लक्ष हा 
सन २०२०-२१ मध्ये खर्च करण्याचे अटीवर पुनविधिंग्राह्य (१७8/8॥08180) केलेला आहे. तसेच केंद्र 
शासनाने संदर्भ क्र.६ दिनांक २८.०८.२०२० रोजीच्या तीन पत्रान्वये सर्वसाधारण घटक, अनुसूचित 
जाती उपयोजना आणि जनजाती क्षेत्र उपयोजना या प्रवर्गासाठी केंद्र हिश्‍यापैकी सन २०२०-२१ 
पहिल्या हप्त्याचा रु.४००.०० लक्ष निधी मुक्‍त केळेला आहे. 


०३. राष्ट्रीय बांबू अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) या योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित असलेल्या 
नियतव्ययाच्या अनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर यांनी संदर्भ क्र.७ दिनांक २५.०१.२०२१ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय बांबू अभियानाची अंमलबजावणी 
करणेकरिता सन २०२०-२१ करीता अनुसुचित जाती उपयोजना अंतर्गत लेखाशिर्ष (२४०६-ए८३७) 
(जुना २४०६-ए६१२) (केंद्र हिस्सा ६०%) रु.१६८.८५ लक्ष व लेखाशिर्ष (२४०६-ए९५३) (जुना २४०६- 
ए६२१) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) रु.११२.५७ लक्ष असा एकूण रु. २८१.४२ लक्षचा इतका निधी वितरीत 
करण्याबाबत विनंती केळेली आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र.८, दिनांक २३.०३.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव 
(वने), महसूल व वन विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन 
मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुसार या कामासाठी अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाचे कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे संदर्भ क्र. ३, ४, ५ व ६ चे आदेश, प्रधान 
मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यानी संदर्भ H.9 नुसार 
सादर केलेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे संदर्भ क्र.१ व २ येथील परिपत्रक व शासन निर्णय विचारात घेता 
प्रस्तावातंर्गत मागणी लक्षात घेऊन, राष्ट्रीय बांबू अभियानाची अंमलबजावणी करणेकरिता सन २०२०- 
२१ या आर्थिक वर्षात अनुसुचित जाती उपयोजना अंतर्गत लेखाशिर्ष (२४०६-ए८३७) (जुना २४०६- 
ए६१२) (केंद्र हिस्सा ६०%) रु.१६८.८५ लक्ष व लेखाशिर्ष (२४०६-ए९५३) (जुना २४०६-ए६२१ (राज्य 
हिस्सा Yo टक्के) रु.११२.५७ लक्ष असा एकूण रु. २८१.४२ लक्ष इतका निधी सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षात खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. तसेच सदर निधीमधून सन २०१८-१९ मधील अखर्चित असलेला रु.२०२.७५ Heol इतका 
निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने संदर्भीय पत्रान्वये मान्यता दिलेल्या तपशिलवार 
कार्यबांबीवर व सदर कामांना सक्षम प्राधिकाऱ्याची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
असल्याखेरीज रक्‍कम टाकण्यात येऊ नये. 

२. वितरित केलला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेस विहीत केलेल्या 
मर्यादेत, प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी 
विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या 
अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बांबुसा-२०२१/प्र.क्र.२०/फ-९ 


Go 


११ 


१२. 


१३. 


. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन 


व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत 
आहे. 


. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 


मासिक निधी प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता 
होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


. नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात 


येणाऱ्या तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्‍त खर्च होणार नाही, याची दक्षता 
घ्यावी. 


. सदरहू निधी वितरित करण्यापूर्वी प्रस्तावानुसार योजनेतील निश्चित केलेल्या सर्व 


कामांना सक्षम अधिका-यांची तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त आहे याची खात्री प्रधान 
मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन विकास), म.रा. नागपूर यांनी करुन घ्यावी. 


. वाटप करण्यात येणा-या अनुदानातून खर्च करताना यामध्ये कोणतीही वित्तिय 


अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) 
कायदा १९८० मधील तरतुदींचा भंग होणार नाही याची सुध्दा दक्षता घ्यावी. 


. सदर आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित 


ठेवावा. 


. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर 


काढण्यात आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली 
नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. 


.संस्थेने मागील वर्षाकरिता त्यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबतचे 


प्रमाणपत्र शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. त्याचप्रमाणे, आता 
वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व विनियोग प्रमाणपत्र 
देखिल (Utilization Certificate) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२ नागपूर व 
शासनाला तातडीने सादर करावे. 


SRI अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना 
संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

प्रत्यक्ष खर्च करण्यापूर्वी विहीत पध्दतीचे पालन करावे व आवश्‍यकतेनुसार आहरण 
करावे. 

सर्व कामे दर्जेदार होतील याबाबत योग्य शासन कार्यप्रणालीचा वापर केला जाईल व 
कोणतीही अनियमितता होणार नाही तसेच सर्व कामांच्या गुणवत्तेबाबत वेळोवेळी 
आवर्यकतेनुसार तपासणी करावी या सर्व बाबींची जबाबदारी व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर यांची राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बांबुसा-२०२१/प्र.क्र.२०/फ-९ 


१४.शासन निर्णय दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ नियम पुस्तिकेत नमुद केल्यानुसार तसेच 
उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ मध्ये नमूद 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्ळेस (GeM) पोर्टलची कार्यपध्दती नुसार निविदा प्रक्रियेत ई-निविदा 
प्रणालीचा वापर करावा. 

१५.सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२०, १५.०३.२०२१ चे परिपत्रक व 
दि.४.५.२०२० चा शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

१६.सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक 
३०.९.२०११ च्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 


०२. उपरोक्त केंद्र हिश्‍्याचा खर्च मागणी क्र.एन-३, प्रधानशिर्ष २४०६, वनीकरण व वन्यजीव, ०१- 
वनीकरण, ७८९-अनुसूचित जाती उपयोजना, ०१-सामाजिक व क्षेत्रीय वनीकरण (he पुरस्कृत 
योजना) (०१)(०४) राष्ट्रीय बांबू अभियान (केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०६-ए८३७) (जुना २४०६-ए६१२) ३३- 
अर्थसहाय्य या लेखा शिर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


०३. उपरोक्त राज्य हिश्याचा खर्च मागणी क्र.एन-३, प्रधानशिर्ष २४०६, वनीकरण व वन्यजीव, ०१- 
वनीकरण, ७८९-अनुसूचित जाती उपयोजना, ०१-सामाजिक व क्षेत्रीय वनीकरण (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (०१)(०६) राष्ट्रीय बांबू अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०६-ए९५३) (जुना २४०६-ए६२१) ३३- 
अर्थसहाय्य या लेखा शिर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


०४. सदर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीने व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२२१/ व्यय-१४, दिनांक १५.०३.२०२१ अन्वये व वित्त 
विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० व १५.०३.२०२१ चे परिपत्रक व वित्त विभागाच्या दि.०४.०५.२०२० चा 
शासन निर्णय तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, भाग-२, 
दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२५१६३३३०५९१९ असा आहे. हा आदेडा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sunil Laxmanrao Kathole : 

(सु.ल. काठोळे) 

कक्ष अधिकारी 

महसूल व वन विभाग 


प्रत :- 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बांबुसा-२०२१/प्र.क्र.२०/फ-९ 


२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर. 

५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

६. सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (अर्थसंकल्प (विघयो)), मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 

८. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


